सन २०२४-२५ या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी (NRLM) 
करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (GEN) 
अर्थसहाय्य. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ - २०२४/प्र.क्र.५५/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ सप्टेंबर,२०२४ 
वाचा :- 


१. शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र.एनआरएळएम-२०११/प्र.क्र.१९६/ 
योजना-३, दिनांक १८ जुलै, २०११. 

२. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.मजिअ-२०२४/प्र.क्र.५५/योजना-३, दिनांक २६ जुले, 
२०२४. 

३. केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.जे-१२०२५/०१/२०२४-आरएल 
(एनआरएळलएम_२२ ए), दिनांक ११ सप्टेंबर,२०२४. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएसआरएलएम, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/१९१२/२०२४, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२४. 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियान NRLM सर्वसाधारण (GEN) प्रवर्गाकरिता संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये पहिल्या हप्त्याचा दुसरा 
टप्पा म्हणून रु.१४६,०९,४८,०००/- इतका निधी वितरीत केलेला आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित 
निधीमध्ये जमा ASST आहे. सन २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
(MSRLM) अंतर्गत सर्वसाधारण (General) प्रवर्ग केंद्र हिस्सा (२५०१ २९०८) याकरिता 
रु.४९४,११,५२,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली असून त्यापैकी 
रु.१४६,०९,४८०००/- इतकी रक्‍कम अद्यापर्यंत वितरीत केली आहे तसेच राज्य हिस्सा (२५०१ २७७५) 
याकरिता रु.३२९,४१,०१,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली असून त्यापैकी 
रु.९७,३९,६५,३३३/- इतकी रक्कम अद्यापर्यंत वितरीत केली आहे. आता अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतूदीमधून सदर केंद्र हिस्सा रु.१४६,०९,४८,०००/- व केंद्र हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा 
रु.९७,३९,६५,३३३/- असा एकूण रु.२४३,४९,१३,३३३/- इतका निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२४/प्र.क्र.५५/योजना-३ 


शासन निर्णय:- 

१. सन २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्ग GEN) केंद्र हिस्सा (२५०१ २९०८) याकरिता केलेल्या तरतूदीतून 
रु.१४६,०९,४८,०००/- (रुपये Vos सेहेचाळीस कोटी नऊ लाख अठ्ठेचाळीस हजार Had) व केंद्र 
हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा (२५०१ २७७५) याकरिता केलेल्या तरतूदीतून रु.९७,३९,६५,३३३/- (रुपये 
सत्याण्णव कोटी एकोणचाळीस लाख पासष्ट हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) असा एकूण 
रु.२४३,४९,१३,३३३/- (रुपये दोनशे त्रेचाळीस कोटी एकोणपन्नास लाख तेरा हजार तीनठो तेहत्तीस 
फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (8.1.5) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 

२. सदर रक्‍कम उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 
बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

३. सदर रक्‍कम रु.१४६,०९,४८,०००/- (रुपये Vos सेहेचाळीस कोटी नऊ ळाख अठ्ठेचाळीस 
हजार फक्त) चा खर्च "मागणी क्र.एल-३, २५०१ ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार 
कार्यक्रम, १०१, सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार, (१) 
(१३)महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविकाअभियान याअंतर्गत अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर 
लाभार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य (केंद्र हिस्सा) (सर्वसाधारण) (६०%) (कार्यक्रम), ३३,अर्थसहाय्य (२५०१ 
२९०८)" या लेखाशिर्षाखाली व रु.९७,३९,६५,३३३/- (रुपये सत्याण्णव कोटी एकोणचाळीस लाख 
पासष्ट हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) चा खर्च “मागणी क्र.एल ३, २५०१, ग्रामविकासासाठी विशेष 
कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्णजयंती 
ग्राम स्वयंरोजगार , (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या अनुसूचित जाती / 
जमाती व्यतिरिक्त लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य (कार्यक्रम), ३३,अर्थसहाय्य, (२५०१ २७७५” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 

४. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (NRLM) ही योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने, या शासन 
निर्णयाव्दारे वितरीत होणारा निधी संबंधित योजनेच्या 91918 Nodal Agency (SNA) खात्यामध्ये वर्ग 


करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२४/प्र.क्र.५५/योजना-३ 


प. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 
करण्यात यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 

६. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती त्वरीत 
लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केलेली 
रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४) 
महालेखापाल कार्यालयातील रक्‍्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र, ४) या योजनेची प्रगती / 
सद्य:स्थिती दर ४ महिन्यांनी शासनास कळविण्यात यावी. 

७. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक्र दिनांक २५ जुले, २०२४ अन्वये दिलेल्या केंद्र 
पुरस्कृत योजनांसाठी निधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागांने त्यांचे स्तरावर 
वितरित करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in ur संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२५११४७३३३७२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vivek Ashok 
Daingade 


Vi ve k AS h O k DN: cn=Vivek Ashok Daingade, 


o=Rural Development 
Department, ou, 


Da i Nn g a d e email=vivek.daingade@nic.in, 


c=US 
Date: 2024.09.25 13:01:35 +05'30' 
(विवेक दाईंगडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२) प्रधान सचिव व निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 

४) उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी , ठाणे, 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२४/प्र.क्र.५५/योजना-३ 


उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

नियोजन विभाग (१४१४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्त विभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७ मंत्रालय मुंबई-३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२, ग्राम विकास विभाग. 
१०) निवड नस्ती. 


& 


nN S&S 


) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


